पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना सन 
२०१८-१९ मध्ये आंबिया बहाराकरिता राज्य हिस्साची 
रक्‍कम विमा कंपनीस वितरीत करण्यासाठी मंजुरी 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः फवियो-२०१९/प्र.क्र.७/१०- अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १७ जानेवारी, २०१९ 


वाचा - १. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. फवियो-२०१९/प्र.क्र.9/१०- अ, दि.८.०१.२०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त संदर्भ क्र.१ नुसार पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना सन २०१८-१९ मध्ये 


आंबिया बहाराकरिता राज्य हिस्साची रक्‍कम वितरीत करण्यासाठी मंजुरी देण्याबाबत दि.८/०१/२०१९ रोजी 


शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आळेला आहे. सदर शासन निर्णयात अनावधानाने “दि.८/०१/२०१९” 


ऐवजी “दि.८/०१/२०१८” अशी तारीख दर्शविण्यात आलेली आहे. यास्तव “दि.८/०१/२०१८” ऐवजी 
“दि.८/०१/२०१९” अशी वाचावी. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०११७१५४३०१२००१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Dr.Kiran Patil 
Date: 2019.01.17 15:48:06 +05'30' 
(ST. किरण पाटील) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
२. मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
३. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः फवियो-२०१९/प्र.क्र.७/१०- अ, 


४. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुण 

६. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

८. सहाय्यक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१०.महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

११.वित्त विभाग (व्यय-१), मंत्रालय, मुंबई- ३२ 

१२.उप सचिव (49-31 /२-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 

१३.कक्ष अधिकारी (२- अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

१४.विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज टॉवर्स, २० वा मजला, दलाल 
स्ट्रीट,फोर्ट, मुंबई-४०० ०२३ 

१५.निवड नस्ती (कार्यासन १०-ओ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


